RNINo.MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक ५ ]] 


गुरुवार 


ते 


[ पृष्ठे ४ 


बुधवार, एप्रिल १८-२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ - वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 

[ किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
जी . टी . हॉस्पिटल आवार , १० वा मजला, 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक १ एप्रिल २०१९. 


अधिसूचना 
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध ) अधिनियम, १९९ ४ . 

क्रमांक प्रचिनी-२०१७/ प्र.क्र . ५३० / कु.क.- गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध ) अधिनियम, १ ९९ ४ (१९९ ४ चा 
५७ ) च्या कलम १७ च्या उप -कलम (२ ) आणि (३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच त्याबाबतीत सहाय्यभुत 
करणा- या सर्व अधिकारांचा वापर करून, यापूर्वी अधिसूचित केलेल्या सर्व अधिसूचना अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन उक्त अधिनियमाखाली 
खालील सदस्यांची राज्य समुचित प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करत आहे : 
( १ ) अतिरिक्त संचालक , राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय , पुणे 
( २ ) श्रीमती आश्विनी सैनी , उप सचिव , विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय, मुंबई 

सदस्य 
( ३) डॉ . उषा दवे, मेडिकल जेनेटीक्स , मुख्य शास्त्रज्ञ , एस. आर . लि ., गोरेगांव, मुंबई 


अध्यक्ष 


सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


उज्वला अ. रणसिंग, 
शासनाचे अवर सचिव. 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८-२४ , २०१९ / चैत्र २८ - वैशाख ४, शके १ ९ ४१ 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 


G. T. Hospital, Complex Building, 10th floor , New Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 1st April 2019 . 


NOTIFICATION 


THE PRE -CONCEPTION AND PRE -NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (PROHIBITION OF SEX SELECTION ) ACT, 1994 . 


No. Prachini- 2017 /C.R . 530 /F.W. — In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) and 
( 3 ) of section 17 of the Pre -Conception and Pre -natal Diagnostic Techniques ( Prohibition of Sex 
Selection ) Act, 1994 (57 of 1994 ) and of all other powers enabling it in behalf , and in suppression 
of all earlier notification issued in this behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints 
the Appropriate Authority for the whole state of Maharashtra consisting of the following members 
for the purpose of the said act : 
( 1) Additional Commissioner , Family Welfare , Health Services , Pune Chairperson 
(2 ) Smt. Ashwini Saini, Deputy Secretary , Law and Judiciary 

Member 
Department, Mantralaya , Mumbai 400 032 . 
( 3 ) Dr. Usha Dave, Medical Genetics , Chief Scientist , S.R.L. Ltd., 

Member 
Goregaon , Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


UJWALA A. RANSING , 
Under Secretary to Government . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८-२४ , २०१९ / चैत्र २८ - वैशाख ४ , शके १९ ४१ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
जी . टी . हॉस्पिटल आवार , १० वा मजला, 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक १ एप्रिल २०१ ९ . 


अधिसूचना 


गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध ) नियम, १९९ ६ . 

क्रमांक प्रचिनी -२०१७ / प्र.क्र . ५३० / कु.क.– गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्वनिदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) नियम, १९९ ६, च्या नियम -१ ९अ 
च्या उप - कलम ( २) अ व ब द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान, मुंबई यांची राज्य समुचित प्राधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध अपील दाखल करून घेणे व त्यावर निर्णय देण्यासाठी संपूर्ण 
राज्यासाठी राज्य अपिलीय प्राधिकारी म्हणुन नियुक्ती करत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


उज्वला अ . रणसिंग, 
शासनाचे अवर सचिव . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १८-२४ , २०१ ९ / चैत्र २८ - वैशाख ४ , शके १ ९ ४१ 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 


G. T. Hopital, Complex Building, 10th floor, New Mantralaya , 

Mumbai 400 001, dated the 1st April 2019 . 


NOTIFICATION 


THE PRE -CONCEPTION AND PRE -NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (PROHIBITION OF SEX SELECTION ) RULES, 1996 . 

No. Prachini- 2017 / C.R . 530/ F.W. — In pursuance of the powers conferred by clauses (a ) and 
(b ) of sub - section (2 ) of section 19A of the Pre- Conception and Pre- natal Diagnostic Techniques 
( Prohibition of Sex Selection ) Rules , 1996 , Government of Maharashtra hereby appoints the 
Commissioner , Health Services and Director , National Health Mission , Mumbai, State of 
Maharashtra as the order of State Appellate Authority for the whole state for the purpose of 
filing appeal and giving decision thereon , against the order of State Appropriate Authority . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


UJWALA A. RANSING , 


Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


